समाज 


कल्याण आयुक्तालयाच्या 


आस्थापनेवरील कार्यालय अधिक्षक व वरिष्ठ 
समाज कल्याण निरीक्षक, गट-क या निम्न 
संवर्गातान समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब 


संवर्गात तात्पुरत्या स्वरुपात नियमित 
निवडसूचीतून पदोन्नाती देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन आदेश क्र.सकआ २०२२/प्र.क्र.१२५/आस्था-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० नोव्हेंबर, २०२३ 
वाचा-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र. १५९/कार्यासन-१२, 
दि. ०१.०८.२०१९ 
२) समाज कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. सकआ/आस्था-१/वर्ग-२/पदोन्न्ती/२०२३-२४/का-६/१०९४, 
दि. २०.०४.२०२३ 
3) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे आदेश क्र. सकआ-२०२२/प्र.क्र. १२५/आस्था-२, 
दि. १७.१०.२०२३ 
४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे आदेश क्र. सकआ-२०२२/प्र.क्र. १२५/आस्था-२, 
दि. २३.१०.२०२३ 
शासन आदेशा- 


समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील कार्यालय अधिक्षक व वरिष्ठ समाज कल्याण 
निरीक्षक गट-क (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-१४ : ३८६००-१२२८००) या निम्न संवर्गातून समाज 
कल्याण अधिकारी, गट-ब (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-१५ : ४१८००-१३२३००) या संवर्गात 
खालीळ अटींच्या अधिन राहुन, सेवाज्येष्ठतेनुसार तात्पुरत्या स्वरुपात सन २०२२-२३ च्या नियमित 
निवडसूचीतून पदोन्नती देण्यात येत आहे. पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-४ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापने ठिकाण 
Lae 2. 3. 1 eee 
i श्री. संजय जगन्नाथ सैदाणे, वरीष्ठ अनु.जमाती (समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब) 
समाज कल्याण निरीक्षक, प्रादेशिक| (दिव्यांग-अस्थिव्यंग) ।विशहोष अधिकारी  (झानिश) 
उपायुक्‍त, समाज कल्याण, नाशिक सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
विभाग, नंदूरबार 
२. अटीव शार्ती - 


१. निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले नाहीत 


अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत. 


२. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधीन 
राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि. 24.04.2008 स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 


शासन निर्णय क्रमांकः MHA २०२२/प्र.क्र.१२५/आस्था-२ 


षु. 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि/१६-ब कार्यासनाच्या दि. ०७.०५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, 
दि. ७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायाल, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले 
असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सहमती देण्यात येत आहे. 


, दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, १६-ब यांनी 


दि. २०.०४.२०२३ अन्वये दिलेल्या सुचनानुसार निवडसूचीस मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०१.०८.२०१९ च्या शासन 
निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे. या अटीच्या अधिन राहून 
सदर निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

सदर निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या, तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि. १२.०९.२०१६ 
नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्याकरिता आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 
यांनी त्यांचेकडील कार्यभार अन्य कर्मचाऱ्याकडे सोपवून तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी त्यांना पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन त्याबाबतचा रुजू 
अहवाल आयुक्‍त, समाज कल्याण पुणे व शासनास सादर करावा. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१११०१३२८३४४२२२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cc 40 A -0 


Digitally signed by SATISH M KHAIRMODE 
ATl H M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a635 1a2e14339ed095cda2a544af43de4b68 1 afa9a5b92 
d3ad62ec4726ebebab, postalCode=400032, st=M 


rialNumber=79208454F A5609FCBFBE8A59A44EC2402F387AA6 
27CD8748B6D2CFDDF68B76C6, cn=SATISH M KHAIRMODE 
Date: 2023.11.10 13:28:59 +05'30' 


(achat खैरमोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण नाशिक 

सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण नंदूरबार 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/नंदूरबार 
८. सर्व सहसचिव/उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. मा.सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१०, 


११८ 


श्री. संजय जगन्नाथ सैदाणे, वरिष्ठ wares कल्याण निरीक्षक, प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज 
कल्याण, नाशिक (आयुक्‍त, समाज कल्याण पुणे यांचेमार्फत) 
निवडनस्ती आस्था -२ 

पृष्ठ २ पैकी २ 


